RNI No. MAHBIL/ 2009/ 39966 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक १० ] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१ , २०१५ - जानेवारी ६, २०१६/ पौष १०- १६ , शके १९३७[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ससाशा/ नपाप्र-१ / अध्यक्ष निवडणूक / मंडणगड न.पं./ २०१५. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्षपदाची निवडणूक ) 
नियम , १९८१ मधील नियम ७( क ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , राधाकृष्णन बी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर 
करतो की , मंडणगड नगर पंचायतीच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी, अडीच वर्षांसाठीच्या पहिल्या पदावधीसाठी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष 
पदाच्या निवडणुकीमध्ये, खालील उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत : 
अ .क्र . नगरपंचायतीचे नाव 

निवडून आलेल्या 

पत्ता 
नगरपंचायत अध्यक्षाचे नाव 
__ (१ ) 
नगरपंचायत , मंडणगड 

श्रृती जितेंद्र साळवी 

मु . पो . ता . मंडणगड , जि . रत्नागिरी 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ डिसेंबर २०१५ . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


BY THE COLLECTOR OF RATNAGIRI 

Order 
No. GB/MUN - 1/President Elc ./Mandangad NP/2015 . — In exercise of the power vested in section 
7 (C ) of The Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats (President Election ) Rules , 1981, 
I, Radhakrishnan B ., Collector, Ratnagiri hereby publish the name of the following person who has 
been declared elected as President of the Mandangad Nagar Panchayats , by the process of Presidential 
Election for the remainder of the First term of two and half year, held on 27th November 2015 : 


Address 

( 4 ) 


Sr. No. 
___ ( 1 ) 

1 


Name of Nagar Panchayat 

( 2 ) 
Mandangad Nagar Panchayat 


Name of the President 

( 3 ) 
Shruti Jitendra 

Salvi 


At Post and Tal. Mandangad , 
Dist . Ratnagiri. 


Ratnagiri, 
dated the 1st November 2015 . 


RADHAKRISHNAN B ., 

Collector, Ratnagiri. 


भाग एक - अ ( को .वि . पु. ) - १ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ३१ , २०१५ - जानेवारी ६, २०१६ / पौष , १०- १६ शके १९३७ 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ससाशा / नपाप्र-१ / उपाध्यक्ष निवडणूक /मंडणगड न.पं./ २०१५. महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ मधील कलम ५१ अ चे पोट - कलम ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , राधाकृष्णन बी ., जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी या प्रगटनाद्वारे 
असे जाहीर करतो की , मंडणगड नगर पंचायतीच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी, अडीच वर्षांसाठीच्या पहिल्या पदावधीसाठी घेण्यात आलेल्या 
उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये, खालील उमेदवार उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत : 
अ . क्र . नगरपंचायतीचे नाव 

निवडून आलेले 
नगरपंचायत अध्यक्षाचे नाव 


पत्ता 


( ३ ) 


( ४ ) 


नगरपंचायत , मंडणगड 


लेंडे श्रद्धा राजाराम 


मु. साईनगर, पो. ता . मंडणगड , जि. रत्नागिरी । 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०१५ . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी , रत्नागिरी. 


BY THE COLLECTOR OF RATNAGIRI 

Order 


No . GB/ MUN- 1/ Vice- President Elc ./ Mandangad NP/ 2015 . — In exercise of the power vested in 
section (4 ) of section 51- A , of Maharashtra Municipal Councils and Nagar Panchayats and Industrial 
Township Act , 1965 , I, Radhakrishnan B., Collector, Ratnagiri hereby publish the names of the 
following persons who have been declared elected as Vice President of the Mandangad Nagar 
Panchayats , by the process of Vice Presidential Election for the remainder of the First term of two and 
half year, held on 27th November 2015 : 


Address 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Nagar Panchayat 

( 2 ) 


Name of the Vice- President 

( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Mandangad Nagar Panchayat 


Lende Shraddha 

Rajaram . 


At Sainagar , Post and 
Tal. Mandangad , Dist. Ratnagiri. 


Ratnagiri, 
dated the 1st November 2015 . 


RADHAKRISHNAN B ., 

Collector, Ratnagiri. 


जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ससाशा/ नपाप्र-१/ ना. सदस्य /मं.न.पं./ २०१५. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती आणि औद्यागिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील 
कलम २०( १) अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , राधाकृष्णन बी ., जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी या प्रगटनाद्वारे असे 
जाहीर करतो की , मंडणगड नगर पंचायतीच्या दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ रोजी, आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य हे 
मंडणगड नगरपंचायतीचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित झालेले आहेत : 
अ. क्र . नगरपंचायतीचे नाव 

नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 
( २ ) 
नगरपंचायत , मंडणगड 

श्री . मुंजीर इस्माईल दाभिळकर 
श्री . प्रबोध अजित कोकाटे 


रत्नागिरी, 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१५ . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३१ , २०१५ - जानेवारी ६, २०१६ / पौष १०- १६, शके १९३७ ३ 


कम 


जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एनपीए-२८०७/ २/ २०१५ व एनपीए-२८०७/ ३/२०१५ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती औद्यागिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
च्या कलम २० ( १) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम -२०१० चा नियम 
६ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अनिल भंडारी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
वाभवे- वैभववाडी व कसई-दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या दिनांक १ डिसेंबर २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील उमेदवार नामनिर्देशित 
करण्यात आलेले आहेत : 
१. नगरपंचायतीचे नाव - वाभवे - वैभववाडी 
अ . क्र . 

नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याचे नाव 
( १) 

( २ ) 
श्री . संताजीराव अरविंद रावराणे 


श्री . सज्जन विनायक रावराणे 


२. 


नगरपंचायतीचे नाव – कसई - दोडामार्ग 


अ . क्र . 


नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याचे नाव 

( २ ) 
श्री . राजेश शशिकांत प्रसादी 
सौ . वंदना सुहास कुलकर्णी 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २ डिसेंबर २०१५ . 


अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एनपीए-२८०३/ १/ २०१५. महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणे ) अनुक्रमे ( सुधारणा) नियम , २००९ व 
( सुधारणा) नियम , २००६ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१- अ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , अनिल भंडारी , जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपंचायत , कणकवली यांचे दिनांक 
८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार निवडून आलेले आहेत : 
अ . क्र . निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

निवड झालेले पद 
( २ ) 

( ३ ) 
श्रीमती माधुरी सोमनाथ गायकवाड 

अध्यक्षा, नगरपंचायत , कणकवली 
श्री . कन्हैया भास्कर पारकर 

उपाध्यक्ष, नगरपंचायत , कणकवली . 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ . 


अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ३१, २०१५ - जानेवारी ६, २०१६ / पौष , १० - १६ शके १९३७ 

जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एनपीए-२८०३/ ३ / २०१५ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणे) अनुक्रमे ( सुधारणा) नियम , २००९ व 
( सुधारणा) नियम , २००६ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनयम, १९६५ चे कलम ५१- अ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , अनिल भंडारी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपंचायत , कसई- दोडामार्ग यांचे यांचेदिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी, घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार निवडून आलेले आहेत : 
अ . क्र . निवडून आलेल्या सदस्याचेनाव 

निवड झालेले पद 
__ ( २ ) 

___ ( ३ ) 
श्री . सतोष दिनकर नानचे 

अध्यक्ष, नगरपंचायत , कसई -दोडामार्ग 
श्रीम. साक्षी संदिप कोरगांवकर 

उपाध्यक्षा, नगरपंचायत , कसई- दोडामार्ग . 


( १ ) 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ . 


अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक एनपीए-२८०३/ २ / २०१५. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक घेणे) अनुक्रमे ( सुधारणा) नियम , २००९ व 
( सुधारणा ) नियम , २००६ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनयम, १९६५ चे कलम ५१- अ( ४ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , अनिल भंडारी, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपंचायत , वाभवे- वैभववाडी यांचे दिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी, घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार निवडून आलेले आहेत : 
निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव 

निवड झालेले पद 
( २ ) 

( ३ ) 
श्री . रविंद्र बाळकृष्ण रावराणे 

अध्यक्ष , नगरपंचायत , वाभवे- वैभववाडी 
श्री . चव्हाण संजय सखाराम 

उपाध्यक्ष, नगरपंचायत , वाभवे- वैभववाडी. 


अ . क्र . 
( १ ) 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१५ . 


अनिल भंडारी , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21 - A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


